ती ।।१२॥। दाहयुत अत्यंत पीडित । समुद्रांत गर्भ त्यागित । तेथ सागरीं 
बाळ जन्मत । त्रिनेत्र चक्रधारक ।।१३।। तो समुद्राचे पाणी शोषित । 
ब्राहाणरूपें तैं चक्रपाणि जृपाप्रत । समुद्र जाऊन सांगे वृत्त । त्या नृपाच्या 
पुत्राचें ।।१४॥। त्या नृपसुतास जृपाच्या स्वाधीन | करून समुद्र अन्तर्धान। 
जाहला तैं नृप प्रसन्न । पुत्रलाभे त्या वेळीं ।।१५।। सर्व प्रजाजनांसमवेत। 
पुत्रजन्मोत्सव करित । त्या बाळाचें जातकर्मादि करवित । द्विजहस्ते 
हर्षभरें ।।१६॥। त्या पुत्राचें नांव ठेवित । द्रीजानुमतीनें सिंधु प्रख्यात । 
अपार वीर्यवंत तो सुत । बलशाली बहु निपजला ।।१७।। आज्ञा घेऊन 
वनांत जात । तपाचरणास उत्कंठित । शुक्राचार्य त्यास मंत्र देत । 
विधियुक्त सूर्यदेवाचा ।।१८।। तदनंतर सिंधु आचरित । उत्तम तप 
एकपादस्थित । निराहार तो व्रती राहत । सूर्यास त्यानें तोषविलें ।।१९।। 
दोन सहस्र वर्षे जात । तैं काश्यप सविता प्रकटत । वर मागण्यास 
सांगत । त्रैलोक्यवैभव त्यास देई ।।२०।। अमृतपानक त्यास देत | 
त्रिगुणभावें जो हीन असत । ब्रह्माशास्त्रग देहयुक्त । तोचि एक तुज 
विल 112211 अन्यथा अमृत काढून | कोणी मारू न शकेल बलवान | 
त्रैलोक्यांत aña होऊन । राज्य अबाधित करशील ।।२२।। ऐसें 
सांगून स्वभक्ताप्रत | सविता अन्तर्धान पावत | सिंधु स्वगृहा परत जात । 
मातापिता आनंदले 112311 त्याचें स्वागत करिती । तेज:पुंज त्याची 
कांति | त्यास राज्य देऊन जाती । राजाराणी वनांत ।।२४।। तदनंतर 
सिंधु जिंकित । सप्तद्वीपवती धरा समस्त | वरदान त्यास जैं अद्धुत 
प्राप्त । तें कळतां असुर एकवटले ।।२५।। YH अतिशुंभ वृत्र कमळ | 
शंख कोलासुर सबळ । इत्यादि असुरवीर महाबळ । त्याच्या आज्ञांकित 
जाहले ।।२६।। त्यांच्या सहित तो जिंकित । शंभु मुख्यादि देवांस 
स्वर्गात । शंकर वनीं पळून जात । सोडून कैलास आपला ।।२७।। 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३७ 


विष्णु सूर्य विधि इंद्रादींस पकडून । बंधनांत त्या टाकून । देवेंद्रां त्या 
जिंकून । वर्चस्व आपुलें स्थापिलें ।1२८।। ऐशापरी त्रैलोक्य जिकित। 
महा असुर तो शक्तियुक्त । दैत्येंद्रासी स्थापित । देवस्थानांत सर्व जागीं 
।।२९।। ऐसा बहुकाळ जात । महा असुर तो क्रोधयुक्त । त्वेषानें 
देवतीर्थादिक भंगवित | कर्मकांड नष्ट करी ।।३०।। आपुल्या प्रतिमा 
करून । भूमंडळीं सर्वत्र स्थापून । देशोदेशीं प्रतिनगरीं पूजन । प्रजेकडून 
करवी त्यांचें ।।३१।। तेव्हां सर्व हाहा:कार करिती । वर्णाश्रमी जन 
जगतीं । स्वाहा स्वधादी कर्म निश्चिती । नष्ट जाहलें सर्वत्र ।।३२।। 
आतां शक्तींनो त्या असुराचा | वघ कैसा साचा | जाहला नंतर तयाचा । 
वृत्तान्त पुढे मीं सांगेन ।।३३।। शंकर आपुल्या गणांसहित । त्रिसंध्या 
क्षेत्री जात । गौतमादींच्या सहित । स्त्रियांसह वास करी तेथें ।।३४।। 
ध्यान लावून विध्नेशा भजत । शंकर तैं भक्तियुक्त । एकदा पार्वती 
त्यास विचारित । संशयाकुल मानसीं ।।३५।। देवींनो ती विनययुक्त । 
म्हणे ईश तूं जगतांत । सर्व देवांचा म्हणून ईश्वर ख्यात । वेदशास्त्र 
हें सांगतीं ।।३६।। महेश्वर तूं देव थोर । कोणाचें ध्यान करिशी जम्न । 
सांग रहस्य संशयहर | पदकमलाची मी दासी तुझ्या 11311 शिव 
तेव्हां तिज सांगत । ईश अनीशांस जो निर्मित । त्या गणेशासि मीं 
भजत । ब्रह्मपतीस भक्तीनें ।।३ ८ ।। गकार अनीश स्मृत । णकार ईशमय 
ख्यात । त्यांचा स्वामी गणेश ज्ञात । चारुहासिनी हें वेद सांगती ।।३९।। 
त्याचें तें वचन ऐकत । तेव्हां पुनरपि त्यास विनवित । त्या गणेशाची 
प्राप्ति मजप्रत । कैसी होईल तें सांगा ।।४०।। ऐशा गणेशाचें ज्ञान । 
नसे मजला मी अज्ञान । त्याच्या प्राप्त्यर्थ साधन । उपाय कोणता मुख्य 
असे ।।४१।। शिव तैं सांगे पार्वतीप्रत । एकाक्षर मंत्र घे विधियुक्त । 
त्याच्या जपानें अविरत । तप करी तूं पार्वती ।।४२।। ध्यान करून 
पान ५९४ 


तोषवी । देव गजाननाचा कृपौघ वळवी । जेणें सिद्धि तूं आघवी । प्राप्त 
करशील मत्प्रिये ।।४३।। ऐसें बोलून तिज देत । गणेश मंत्र तो पुनीत । 
त्याचा स्वीकार करित । प्रणाम करून पार्वती ।।४४।। तदनंतर ती 
देवी जात | लेखनाद्रीवरी त्वरित । त्या मनोहर स्थानीं आचरित । तप 
घोर पर्वतसुता ।।४५।। वायुही भक्षण न करित | तपमग्न ती ध्यान 
करित | ऐशा रीती आराधित । gat गजानन ती तोषवी ।।४६।। शंभर 
वर्षे ऐसीं जात । तैं वरद गणेश प्रकटत । म्हणे वर माग मां संतुष्ट 
पार्वती तै प्राथितसे ।।४७।। म्हणे विघ्नपा माझा सुत । होई देवा 
तूं भविष्यांत । त्या वेळीं तुझी सेवा अविरत । विशेषभावें करीन मी 
।।४८।। तूं आमचा होतां सुत । आम्हीं बंधहीन होऊ त्वरित । मातापिता 
गणेशाचे ख्यात । ऐसें द्यावें वरदान ।।४९।। पार्वतीस देत वरदान | 
भाविकाचा मनोरथ मान्य करून । विघ्नेश्वर पावला अन्तर्धान । पार्वती 
स्थापना करी त्याची ।।५०।। विप्रहस्तें स्थापना करित । गणेशासी 
भक्तिभावे पूजित | तदनंतर जाऊन शंकराप्रत । वृत्तान्त त्यास सांगितला 
।।५१।॥। तो शिवही अति हर्षित । जाहला ऐकून तो वृत्तान्त । पार्वती 
तन्मय होत । वरद प्रभूसी स्मरतसे ।।५२।। भाग्यगौरवें सर्वत्र पाहत | 
गणराजास ती सतत । भाद्रपदमासीं मूति करित । शंकरासह पूजिली 
तैं ।।५३।। शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार । माध्याऱ्ही स्वाती नक्षत्र । त्यावेळीं 
ती मूति मनोहर । सजीव झाली वरप्रभावें ।।५४।। वरप्रद विकट 
चेतनायुक्त । स्वतेजानें दिपवीत । शिवपार्वती पाहूं न शकत । स्तुति 
करिती मनोभावें ।।५५।। देवा तुला उग्रतेजयुक्त | पाहण्या आम्हीं 
असमर्थ। तरी आतां कृपावंत | होऊन घ्यावें सौम्यरूप ।।५६।। तिची 
प्रार्थना ऐकून । सौम्य तेज जाहला गजानन । शिव पाही त्यास प्रसन्न । 
षड्भुज चंद्रासम कांति ।।५७।। ब्राह्मणांकरवी करवित | जातकर्मादि 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३७-३८ 


